महसूल विभागाच्या अधिपत्याखालील गट-अ मधील 
अधिका-यांच्या पदस्थापना व बदल्या याबाबत सक्षम 
प्राधिका-यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा 


मंडळ पुनर्गठीत करण्याबाबत.... करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२३/प्रक्र १९४/ई-१ 
पहिला मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- २३ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा : १) शासन निर्णय, सा.प्र.वि.,क्र.एसआरव्ही -२०१४/प्र.क्र.२६/१२, दि.३१.०१.२०१४ 

२) शासन अधिसूचना,सा.प्र.वि.,क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/का.१२, 
दि.२८.४.२०१५. 
3) शासन निर्णय,महसूल व वन विभाग क्र.टिआरएफ-१९१५/प्र.क्र.१६२/ई-३, 
दि.१७.०७.२०१५. 
४) शासन निर्णय,महसूल व वन विभाग क्र.टिआरएफ-२०१४/०२/ प्र.क्र.३१/ ई-१, 
दि.२०.०७.२०१६. 
५) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. टिआरएफ-०२२०/प्र.क्र. ४९/ई-२, दिनांक 
११.०३.२०२०. 

प्रस्तावना :- 


मा.सर्वोच्च न्यायालयाने Re fafa (सिव्हील) क्र.८२/२०११ मध्ये दिलेल्या निर्देशाचे पालन 
करण्यासाठी, शासन सेवेतील गट-अ,गट-ब व गट -क मधील अधिकारी/ कर्मचा-यांच्या पदस्थापना आणि 
बदल्यांबाबत शिफारशी करण्यासाठी विभागनिहाय नागरी सेवा मंडळ स्थापना करण्याचा निर्णय संदर्भाधीन 
अ.क्र.१ वरील शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. 

2. उपरोक्त शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सुचनांप्रमाणे महसूल विभागाच्या आधिपत्याखालील महसूल 
सेवेतील गट-अ Adie तहसिलदार/उप जिल्हाधिकारी/उप जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) /अपर 
जिल्हाधिकारी/अपर जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) संवर्गातील अधिका-यांच्या पदस्थापना तसेच "महाराष्ट्र 
शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन"अधिनियम २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) च्या तरतुदीनुसार 
करावयाच्या नियतकालीक/ अनियतकालीक व मुदतपुर्व बदल्या तसेच विभागबाह्य बदल्यांच्या संदर्भात आणि 
प्रतिनियुक्‍तीवरील नियुक्तीसाठी सक्षम प्राधिका-यांना शिफारशी करण्यासाठी संदर्भाधीन अ.क्र. ३ व ४ येथील 
शासन निर्णयान्वये नागरी सेवा मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 

३. महसूल विभागाच्या अधिपत्याखालील तहसिलदार/ उप जिल्हाधिकारी / उप जिल्हाधिकारी (निवड 
श्रेणी)/ अपर जिल्हाधिकारी/ अपर जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) संवर्गातील अधिका-यांच्या पदस्थापना, 
नियतकालीक/अनियतकालीक व मुदतपुर्व बदल्या, विभागबाह्य बदल्या तसेच प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीच्या 
अनुषंगाने सक्षम प्राधिका-यास शिफारशी करण्यासाठी संदर्भ अ.क्र. ३, ४ व ५ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या 
"नागरी सेवा मंडळ" च्या संरचनेत प्रशासकीय कारणास्तव बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
सदर बाब विचारात घेता संदर्भाधीन अ.क्र. ३, क्र. ४ व क्र. ५ येथील शासन निर्णय अधिक्रमीत करुन शासनाने 
खालील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्रक्र १९४/ई-१ 


शासन [नणय :- निर्णय :- 


१, महसूल विभागाच्या अधिपत्याखालील तहसिलदार/ उप जिल्हाधिकारी/ उप जिल्हाधिकारी (निवड 
श्रेणी) / अपर जिल्हाधिकारी / अपर जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) संवर्गातील अधिका-यांच्या पदस्थापना, 
नियतकालीक/अनियतकालीक व मुदतपुर्व बदल्या, विभागबाह्य बदल्या तसेच प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीच्या 
अनुषंगाने सक्षम प्राधिका-यास शिफारशी करण्यासाठी खालील प्रमाणे "नागरी सेवा मंडळ" पुनर्गठीत करण्यात 
येत आहे:- 


ca | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (महसूल) अध्यक्ष 

२. प्रधान सचिव /सचिव (वने) सदस्य 

३. आदिवासी विकास विभागाचे सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना) सदस्य 

४. | संबंधित सह सचिव/उप सचिव (ई-१, ई-२ व ई-३), महसूल व वन =| सदस्य सचिव 
विभाग 


२. संबधित कार्यासनाने तहसीलदार / उप जिल्हाधिकारी /उप जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी)/ अपर 
जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) /अपर जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) या पदावर अधिका-यांनी पदोन्नतीने / 
सरळसेवेने नियुक्तीसाठी सक्षम प्राधिका-यांने विभागीय संवर्ग वाटप अंतिम केल्यावर त्या यादीतील अधिका- 
यांच्या पदस्थापनेचे प्रस्ताव, तसेच बदल्या आणि प्रतिनियुक्‍तीबाबतचे प्रस्ताव, संदर्भातील अ. क्र. २ येथे नमूद 
दिनांक २८.४.२०१५ च्या अधिसूचनेतील सूचना व महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांचे विनियमन अधिनियम, 
२००५ मधील तरतुदींनुसार,नागरी सेवा मंडळास सादर करावेत. नागरी सेवा मंडळाकडून शिफारस प्राप्त 
झाल्यावर सदर प्रस्ताव मान्यतेसाठी संदर्भाधीन शासन निर्णयातील सुचनांप्रमाणे सक्षम प्राधिका-यास सादर 
करण्यात येतील. 
३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येत असून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आव्यक राहील. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८२३१३२५३४२८१९ असा आहे.हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ZAMIR AHMED ABDUL SAMAD SHAIKH 
ZA M | R A H M E D DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=FINANCE DEPARTMENT, 

2.5.4.20=bd9b39db 1 f8efa7024db820b12b577501aa63b32 


A B D U L S may M A D 8fc3faed8b55bdbb9c7a9f99, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=7599780B7947903 1238FD885FEB6D3048C 


A 179E75BB21592FD3D953602CD5D8FA, cn=ZAMIR AHMED 
S H | K H ABDUL SAMAD SHAIKH 


(ज.अ. शोख) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 
२. मा.मंत्री (महसूल), यांचे खाजगी ,सचिव, मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 
३. अपर मुख्य सचिव (सेवा),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 
४. अपर मुख्य सचिव (महसूल),महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 
५. प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्रक्र १९४/ई-१ 


६. प्रधान सचिव,आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 

७. सर्व विभागीय आयुक्त. 

८. सर्व सह सचिव/उप सचिव,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 

९. सहसचिव/उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०००३२. 

१०. अवर सचिव (ई-२),कक्ष अधिकारी (ई-१, ई-१अ, ई-३, ई-६, ई-७, ई-९, ई-१०, महसूल व वन विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई-३२. 

११. निवड नस्ती, (का ई-१), महसूल व वन विभाग मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


